मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री 
ग्रामपंचायत बांधणी योजनेंतर्गत, 
ग्रामपंचायतीच्या इमारत बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: ग्रापंई-२०२३/प्र.क्र.०८/बांध-४ 
५ वा मजला, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २८ मार्च, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्रमांक: ग्रापंई-२०१७/प्र.क्र.२४६/बांधकाम-४, 
दिनांक २३ जानेवारी, २०१८. 
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्रमांक: ग्रापंई-२०१८/प्र.क्र.५३/बांधकाम-४, 
दिनांक २ नोव्हेंबर, २०१८. 
३) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्रमांक: ग्रापंई-२०२०/प्र.क्र.४४/बांधकाम-४, 
दि.३१ मार्च, २०२२. 
४) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा. पं), जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर : 
जा.क्र./जिपाऔ/पंचायत-९/कावि-१३७/२०२३, दि.१६ फेब्रुवारी, २०२३ 
शासन शुद्धीपत्रक :- 


मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेतंर्गत, वाचा मधील 
अनुक्रमांक ३ येथील दिनांक ३१ मार्च, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये ४९ ग्रामपंचयतींच्या 
बांधकामास मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. 


०२. ग्राम विकास विभागाच्या उपरोक्‍त दिनांक ३१ मार्च, २०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील अनुक्रमांक ४ मधील रकाना क्रमांक ४ मध्ये नमुद 
ग्रामपंचायतीचे नाव असे टंकलेखीत झालेले आहे. सबब, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील 
अनुक्रमांक ४ मधील नावात बदल करण्यात येत असून सदर नाव पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
वाचण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापंई-२०२३/प्र.क्र.०८/बांध-४ 


दि.३१.०३.२०२२ च्या शासन जिल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे नाव 
निर्णयातील अनुक्रमांक 
1 rn) ? m ह 
४ छत्रपती संभाजीनगर पैठण खादगाव 
या ऐवजी 
दि.३१.०३.२०२२ च्या शासन जिल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे नाव 
निर्णयातील अनुक्रमांक 
a eee) ? 3 ह 
४ छत्रपती संभाजीनगर पैठण ब्राह्मणगांव 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०२३०३२७२२०६१७५९२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.28 13:37:43 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 

२. मा. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (मु. मं. ग्रा. स. यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर. 

६. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर. 
७. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर. 

८. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं), जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर. 
९. कार्यकारी अधिकारी (बां.), जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 

११.महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
१२.निवड नस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


